अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
भातसा धरण विभाग क्र.१, भातसानगर या 
विभागाच्या अधिनस्त मुमरी प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, भातसानगर व भातसा डावा कालवा 
उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०८ पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत -०३१८/प्र.क्र.१९९/मो.प्र.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १) शासन आदेडा, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र. १९९/मोप्र-१, 
दि. ०४.०४.२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/३८१६, दि. २१.०९.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय- 

अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, भातसा धरण विभाग क्र.१, भातसानगर या विभागाच्या अधिनस्त मुमरी प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, भातसानगर व भातसा डावा कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील सोबतच्या 
विवरणपत्रात (विवरणपत्र-अ व ब) नमूद केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०८ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. या कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च-“मागणी क्र.आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (४०) वेतनावरील खर्चासाठी 
भाग भांडवली अंशदान (योजनेत्तर) (०४) (03) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, (४७०१ आय १८९)” 
या प्रदान करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१९९/मो.प्र.१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०१६१५३२०४२४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


सहपत्र :-विवरण पत्र- अ, ब 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijendra 


Prabhakar 
Palwankar 


Digitally signed by Vij 


ment, postalCode=400032, 


2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b03473 

75607bff9b7cc525¢4c213e75, 

ber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88a 

'7bfb907686a9a62b37f3a7 4e5eb: 
bhakar Pal ki 

Date: 2018.10.16 15:38:03 +05'30' 


(वि. प्र. पालवणकर) 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवऱयक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१, 
२. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

. मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

. कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर. 
. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

. अर्थ-१, कार्यासन , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आ.(प्रशिक्षण) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. 


कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


dra Prabhakar Palwanki 
te 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१९९/मो.प्र.१ 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. १९९/२०१८/मोप्र-१, दि. १६/१०/२०१८ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रकारातील उपविभागनिहाय नियत अस्थाई 


(मुदतवाढीचा कालावधी : ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९) 


आस्थापनेवरील मुदतवाढीची पदे. 


अ.क्र पदनाम मुमरी प्रकल्प । भातसा डावा कालावा एकूण 
बांधकाम उपविभाग, शहापूर 
उपविभाग, 
भातसानगर 
(बांधकाम) 
चिं कार्यकारी अभियंता ee :| pF [ = 3 == | 
२ उप अभियंता |. त. "| | ae २ 
3 | वैद्यकीय अधिकारी fs i | शिका आका ee 
४ कनिष्ठ अभियंता ४ ४ ८ 
५ | विभागीय लेखापाल i, ee pF pF lo 
न प्रथम लिपिक a oe शिका ce ॥(_ || 
9 भांडारपाल a pF | 
लघुटंकलेखक | oo fF oo foie | 
स्था. अभि.सहायक ४ ४ ८ 
| a | ० वरिष्ठ लिपिक शिका (|. सण | २ 
विने १ | अधिपरीचारिका he Oe | ae te =] 
१२ मिश्रक po शिया Po 
93 कनिष्ठ 3 3 द 
लिपिक/टंकळेखक 
/संगणक 
१४ सहा. आरेखक po PF po 
१५ अनुरेखक | ee af a 2 
१६ वाहन चालक a अशा 1 १ २ 
१७ | सहा. भांडारपाल fas | pF ae 
१८ नाईक po 10 शिका 
१९ शिपाई 2 2 ४ 
२० स्त्री- परिचर ie ae | pF अ” _ ae 
29 सफाई सेवक शिका आशा a. | Fo 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१९९/मो.प्र.१ 


22 चौकीदार fe | 1 १ 
एकूण १८ १८ 3६ 


Vijendra 
Prabhakar er 


tra, 

t 5ce90d01 8bdc1 09ad48f37ca4a3b06b03473 
5607 bff9b7cc525c4c213e75, 
erialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे- ३६ Palwankar rl 


Date: 2018.10.16 15:39:10 +05'30' 


(वि. प्र.पालवणकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१९९/मो.प्र.१ 
विवरणपत्र- ब 


शासन निर्णय क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. १९९/२०१८/मोप्र-१, दि. १६/१०/२०१८ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा 
धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रकारातील उपविभागनिहाय रुपांतरीत 
अस्थाई आस्थापनेवरील मुदतवाढीची पदे. 


(मुदतवाढीचा कालावधी : ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९) 


उपविभागाचे नांव अ.क्र. कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
सहाय्यक कार्यकारी ॥. श्री. ह. रा. महाजन तारतंत्री ३१/५/२०२० 
अभियंता, मुमरी प्रकल्प | २ | श्री.प. के. हरदास चौकीदार । 39/4/2028 
बांधकाम उपविभाग, ३ | श्री. तु. धा. चौधरी मजूर ३१/११/२०१९ 
गग शि त रा) 8 श्री. गो. मा. सानप मुकादम ३१/०५/२०२० 
y । श्री. पांडू हरि सोनारे तांत्रिक ३१/०५/२०२३ 
मदतनीस 

उपविभागीय अभियंता, ६ | a. ता. म. मसने कारकुन ३१/५/२०२२ 
भातसा डावा कालवा ७ | Star. पा. वेखंडे वाहन चालक | ३१/७/२०१९ 
उपविभाग, शहापूर ८ | श्री.गुडडु खाजापटेल| मजूर ३०/६/२०२० 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे- ०८ 


ae Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwank 
Vijendra eo 
st=Mahat t 
p ra b h a ka r g.54420-7cbsee90d0 abd 109ad48f37ca4a3b06b03 
I ber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215: 
188aa7bfb907686a9a62b37f3a74e5eb. id 
Palwankar robhokarPalankar 


Date: 2018.10.16 15:40:44 +05'30" 


(वि. प्रपाळवणकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


